अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या 
ज्येष्ठतासूचीतील स्थान निश्चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ६ फेब्रुवारी, २०१९. 

वाचा : १ शासन निर्णय क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, दि.२४.०८.२०१६ 

२) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.७०/उद्योग-३, दि.१६.०९.२०१६ 

३) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३, दि.०३.१२.२०१६ 

४) शासन शुध्दीपत्रक क्र.गोपअ-१९१४/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, दि.११.०४.२०१८ 

५) शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३, दि.६.०६.२०१८ 

६) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/ज्ये.सू./अ.उ.अ./सुधा.ज्ये.सू.रेंदाळकर/२०१८/अ 

१६०३, दि. १०.९.२०१८ 
७) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/ज्ये.सू.”अ.उ.अ./सुधा.ज्ये.सू.रेंदाळकर/ २०१८/ओ 
१९६६, दि. १.११.२०१८ 

प्रस्तावना :- 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दि.१३.०२.२०१४ मधील तरतूदींनुसार श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) 
यांचे सन २००३-०४ ते २००७-०८ या कालावधीतील गोपनीय अहवाल पदोन्नतीच्या पात्रतेपर्यंत उंचावण्यात 
आले. श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांची गोपनीय अहवालांची प्रतवारी विभागीय पदोन्नती समितीच्या 
दि.१४.१०.२००९ च्या बैठकीत पुनर्विलोकन करण्यात आली. श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) हे विभागीय पदोन्नती 
समितीच्या दि.१४.१०.२००९ च्या बैठकीच्यावेळी त्यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशी चालू नसल्यामुळे व ते 
पदोन्नतीबाबतचे इतर निकष पूर्ण करीत असल्याने, दि.१५.१०.२०१५ रोजी झालेल्या विभागीय पदोन्नती 
समितीच्या बैठकीमध्ये श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या नावाचा दि.१४.१०.२००९ च्या निवडसूचीत Baraat 
करण्याची शिफारस करण्यात आली व त्यांना अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी, गट-अ पदावर पदोन्नती देण्यात 
आली. तसेच उद्योग उपसंचालक (तां) संवर्गात श्री.रेंदाळकर (अ.जा.) यांना कनिष्ठ ठरलेल्या श्री.सुरवसे 
(अ.जा. यांच्या अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचा (रुजू दिनांक) दि.११.०६.२०१० हा मानीव 
दिनांक संदर्भ क्र.१ च्या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आला. 
२. तत्पूर्वी अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गातील पदोन्नतीसाठी सन २००७-२००८ या 
वर्षाच्या निवडसूचीसाठी श्री.राजपूत यांना पात्र ठरविण्यात आले असता त्यांना त्यांच्या सेवा कनिष्ठ 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचा दि.७.०७.२००८ हा मानीव दिनांक शासन आदेशा दि.१३.०७.२०१५ अन्वये मंजूर 
करण्यात आला. त्यानुषंगाने संदर्भ क्र.२ च्या परिपत्रकान्वये अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी या संवर्गाच्या सन 
२०१० ते २०१५ पर्यंतच्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये श्री.राजपूत यांची स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे. सदर 
सुधारणा विचारात घेऊन अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गाच्या दि.१.०१.२०११, १.०१.२०१२, 
१.०१.२०१३, १.०१.२०१४, १.०१.२०१५ व १.०१.२०१६ च्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये श्री.रेंदाळकर यांचे स्थान संदर्भ 
क्र. ३ च्या परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आले होते. तथापि, सदर स्थान निश्चितीसाठी त्या-त्या 
ज्येष्ठतासूचीमध्ये करण्यात आलेली सुधारणा अंतिम करण्यात आलेली नाही. श्री.रेंदाळकर यांच्या मानीव 
दिनांकास सामान्य प्रशासन विभाग व वित्त विभागाने दिलेल्या मान्यतेनुसार संदर्भ क्र.४ चे शुध्दीपत्रक 
निर्गमित करण्यात आळे असल्याने श्री.रेंदाळकर यांचे अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


दि.१.०१.२०११ » १.०१.२०१२, १.०१.२०१३, १.०१.२०१४, १.०१.२०१५, १.०१.२०१६, १.०१.२०१७ व 
१.०१.२०१८ च्या ज्येष्ठतासूचींमध्ये संदर्भ क्र.५ च्या परिपत्रकान्वये स्थान निश्चित करण्यात आले असून सर्व 
संबधितांचे आक्षेप उद्योग संचालनालयामार्फत सादर करण्यास कळविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने उद्योग 
संचालनालयाने त्यांच्या संदर्भ क्र. ६ व ७ येथील पत्रान्वये प्राप्त झालेल्या आक्षेपांवर अभिप्राय देऊन सदर 
ज्येष्ठतासूची अंतिम करण्यासाठी शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर ज्येष्ठतासूची 
अंतिम करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गातील सर्व 
संबधित ज्येष्ठतासूचीमध्ये, श्री.प्र.द.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या ज्येष्ठतेत बदल होत असून त्यांचे स्थान निश्चित 
करण्याबाबत संदर्भ क्र ५.चे परिपत्रक प्रसिध्द करण्यात आले. सदर परिपत्रकाच्या अनुषंगाने सर्वश्रीराजपूत . 
व जोशी या अधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांच्या अनुषंगाने पडताळणी केल्यानंतर 
श्री.प्र.द.रेंदाळकर (अ.जा.) यांच्या स्थाननिश्चितीमध्ये काही बदल होत नसल्याने श्री.प्र.द.रेंदाळकर (अ.जा.) 
यांची अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या उक्त कालावधीतील ज्येष्ठतासूचींमध्ये 
स्थाननिश्चिती खाली नमूद केल्याप्रमाणे अंतिम करण्यात येत आहे. 


अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी 


जात नियुक्‍ती अ.उ.अ.पदावर ज्येष्ठता मानीव 
नाव व विभाग जन्म तारीख 3 Sats पदावर प्रत्यक्ष नियुक्तीचा दिनांक 
प्रवर्ग दिनांक विनांक दिनांक 
मार्ग व दिनांक 

श्री.प्र.द. अ.जा. | २०.०४.१९६७ | ९.१०.१९९७ पदोन्नतीने ११.०६.२०१० 
रेंदाळकर (उद्योग दिनांक २४.०८. 
या ec eh दिनांक २४.०८.२०१६ शासन ज्ञापन दि.२४.०८.२०१६ व 
mae anaes 
तावा ह _ पा we शासन शुध्दीपत्रक दि.११.०४.२०१८ 
i SIS) अन्वये श्री.सुरवसे यांच्या पदोन्नतीचा 
a8 दिनांक हा मानीव दिनांक म्हणून मंजूर 


अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी गट-अ या संवर्गाच्या ज्येष्ठतायादीतील श्री.प्र.द.रेंदाळकर यांचे स्थान निश्चित करण्याबाबत 


अ. येष्ठ ज्येष्ठता यादी परि- ज्येष्ठता येष्ठ येष्ठता यादीतील क्रम | ज्येष्ठता यादीतील क्रम 


क्र. | यादी वर्ष | परिपत्रक क्रमांक | पत्रकाचा | यादीतील | यादीतील (पुर्वी) (नंतर) 
दिनांक | अक्र सुधारीत 

| ०१.०१. | शा.नि.क्रआयएस | 30.99. | ज्येष्ठता १०अ ५. श्री.वि.क.जेन ५. OSA 
२०११ | टी-२०११/२५३/ २०११ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी । ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
प्र.क्र.३२/उद्योग-३, नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८. श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटीलळ । ९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 

2 | ०१.०१. | आयएसटी-२०१२/ | २४.०१. | ज्येष्ठता goo | 4. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१२ | २८९५/ प्र.क्र.४०२/ | २०१३ सूचीत ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी । ६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८. श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटीळ । ९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 


११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


३ | ०१.०१. | ज्येष्ठता- २११३/ । २९.०१. | ज्येष्ठता १०अ | ५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१३ ७९६/प्र.क्र.१५२/ २०१४ सूचीत ६. Moet ।६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा .  श्री.प्र.प्र.दाबेराव । ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
शा.परि.क्र. १६.०९. नाही ८.  श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ९. श्री.शि.वि.पाटील ।९. श्री.शि.वि.पाटील 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
१३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२.श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
१७. श्री.सा.ह.पाटीलळ | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 
४ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११४/ | २१.०८. | ज्येष्ठता १०अ | ५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१४ ४५२/प्र.क्र.८६/ २०१४ सूचीत ६. श्री्र.रा.सूर्यवंशी ।६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव | ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
नाही ८.  श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
९. श्री.शि.वि.पाटील ।९. श्री.शि.वि.पाटील 
शा.परि.क्र. १६.०९. १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ ११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ १३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२. श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
१७. श्री.सा.ह.पाटील | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 
५ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११५/ । १९.०५. | ज्येष्ठता १०अ | ५. श्री.वि.क.जेन ५. श्री.वि.क.जेन 
२०१५ २८७/प्र.क्र.३८/ २०१५ सूचीत ६. Moet ।६. श्री.प्र.रा.सूर्यवंशी 
उद्योग-३ नावाचा .  श्री.प्र.प्र.दाबेराव । ७. श्री.प्र.प्र.दाबेराव 
समावेश ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत । ७-अ. श्री.शै.गि.राजपूत 
नाही ८.  श्री.वि.ल.राजाळे | ८. श्री.वि.ल.राजाळे 
शा.परि.क्र. १६.०९. ९. श्री.शि.वि.पाटील ।९. श्री.शि.वि.पाटील 
ज्येष्ठता-२११६/ २०१६ १०. श्री.प्र.प.देशामुख | १०. श्री.प्र.प.देशमुख 
प्र.क्र.७०/उद्योग-३ ११. श्री.स.सं.सुरवसे | १०अ.श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
१३. श्री.ब.सु.जोशी ११. श्री.ब.सु.जोशी 
१४. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| १२. श्री. अ.प्र.धर्माधिकारी 
१५. श्री.सं.ज.कोरबू १३. श्री.सं.ज.कोरबू 
१६. श्री.अ.र.चांदोरीकर | १४. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
१७. श्री.सा.ह.पाटील | १५. श्री.स.सं.सुरवसे 
६ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११६/ । २६.१०. | ज्येष्ठता १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत |१. श्री.शै.गि.राजपूत 
२०१६ १०५/प्र.क्र.२०/ २०१६ सूचीत २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
पंच उद्योग-३ नावाचा ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 
वार्षिक समावेश ४. श्री.सं.ज.कोरबू ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 
ज्येष्ठता नाही ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
सूची ६. श्री.सा.ह.पाटील | ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
६. श्री.स.सं.सुरवसे 
७ | ०१.०१. | ज्येष्ठता-२११७/ । २७.१०. १४ १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत |१. श्री.शै.गि.राजपूत 
२०१७ | १४३/प्र.क्र.३६/ २०१७ २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
उद्योग-३ ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 
४. श्री.सं.ज.कोरबू 3. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२११६/प्र.क्र.१२७/उद्योग-३ 


५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
६. श्री.सा.ह.पाटील ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
७. श्री.शां.तु.मोहिते ६. श्री.स.सं.सुरवसे 
८. श्री.का.ग.डेकाटे | ७. श्री.शां.तु.मोहिते 
९. श्री.ग.ओं.भारती ८. श्री.का.ग.डेकाटे 
१०. श्री.वि.वा.भामरे ९. श्री.ग.ओं.भारती 
११. श्री.स.ज्ञा.शेळके १०. श्री.वि.वा.भामरे 
१२. श्री.दि.शं.गुरलवार | ११. श्री.सा.ह.पाटील 


१३. श्री.नं.गं.खंते 
१४. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
८ | 0१.०१. | ज्येष्ठता-२११८/ | ११.०४. १४ १अ १. श्री.शै.गि.राजपूत | १. श्री.शै.गि.राजपूत 
२०१८ | ४९/प्र.क्र.४५/ २०१८ २. श्री.ब.सु.जोशी १-अ. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 
उद्योग-३ ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी| २. श्री.ब.सु.जोशी 


४. श्री.सं.ज.कोरबू ३. श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी 
५. श्री.अ.र.चांदोरीकर | ४. श्री.सं.ज.कोरबू 
६. श्री.सा.ह.पाटील ५. श्री.अ.र.चांदोरीकर 
७. श्री.शां.तु.मोहिते ६. श्री.स.सं.सुरवसे 
८. श्री.का.ग.डेकाटे | ७. श्री.शां.तु.मोहिते 
९. श्री.ग.ओं.भारती ८. श्री.का.ग.डेकाटे 
१०. श्री.वि.वा.भामरे ९. श्री.ग.ओं.भारती 
११. श्री.स.ज्ञा.शेळके १०. श्री.वि.वा.भामरे 
१२. श्री.दि.शं.गुरलवार | ११. श्री.सा.ह.पाटील 
१३. श्री.नं.गं.खंते 
१४. श्री.प्र.द.रेंदाळकर 


२. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेताक २०१९०२०६१५२९०१४९१० असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Namdeo Kondiba Bhosale 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Industries Energy 
amdeo On coment Nalin aren as 
2.5.4.20=8db1ca2341132b954db9052b5ef3bd93e7410456a96fa70 
e df7ff81c68231fcd3, 
serialN 6a286229ecc7982a08553f49d547ef64be25c7f26f 
ONdiba Bhosale ४" ळल 
Date: 2019.02.06 15:31:22 +05'30' 
(डॉ.ना.कों.भोसले) 
Alo. ) 


प्रति, 
१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते की, सदरहू 
परिपत्रक सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणावे. 
२. संबंधित अधिकारी (द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
3. निवडनस्ती (उद्योग-२) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


